सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी-१०१८/प्र.क्र.२०६ (१)/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २९ जुन २०२० 


शासन निर्णय- 

मोटार वाहन विभागातील मोटार वाहन निरीक्षक या पदावरुन सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीने शिफारस केलेल्या 
निवडसुचीतील (निवडसूची २०१८-१९) खालील अधिकाऱ्यांना सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
या पदावर खुल्या प्रवर्गातून या आदेशात नमूद अटी/शार्तीच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. 


अ. क्र. अधिका-याचे नाव ज्येष्ठता क्रमांक 
Yee | श्री. मोहन दे. बोर्ड 1 ae 
2. श्री. कमलेश बा. चव्हाण १७ 
3. श्री. वासुदेव भगत १८ 
४ श्री. अशोक बा. यादव १९ 
प. श्री. दयानंद देवराम ठाकरे २४ 
६. श्री. अजय नरहर औताडे २६ 

श्री. रघुनाथ ता. कन्हेरकर ३० 
८. श्री. रमेश म. जमखंडीकर ३१ 
९. श्री. हेमंत गो. हेमाडे ३२ 
1१०. ०. श्री. नारायण त्र्यंबक वाघ ३३ 
शिका १. श्री. किशार ल. सरनाईक ३४ 
१२. श्री. विजय शोळके ३९ 
१३. श्री. तुकाराम धायगुडे ४० 
१४. श्री. प्रशांत साळी ४१ 
१५. श्री. सचिन विधाते ४२ 
१६. श्री. प्रविण बागडे ¥3 
१७. श्री. गजानन ठोंबरे ४६ 
१८. श्री. दि. बा. जाधव ४८ 
१९. श्री. पोपट दत्तात्रय पाटील ५२ 


शासन निर्णय क्रमांक: एमव्हिडी-१०१८/प्र.क्र.२०६(१)/परि-४, दि.२९.५.२०२० 


२०. श्री. दिलीप भाऊराव बाविस्कर 1 ५३ 
२१. श्री. गोपाळ तुळशीराम वरोकर ५५ 
a: श्री. रमेश उध्दव माळवदे ५६ 
२३. श्री. उत्तम लक्ष्मण जाधव ५७ 
२४. श्री. चारुदत्त विश्वनाथ व्यवहारे ६० 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्याचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमीत करण्यात येतील. 
३. सदरच्या तात्पुरत्या पदोन्नत्या खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत:- 

(अ) उपरोक्त पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपात व मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधिन राहून भरण्याबाबत 
साप्रवि/१६-ब यांनी दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार देण्यात येत आहे. सदर 
आदेशाने पदोन्नतीचे आदेश बाधीत झाल्यास या आदेशान्वये पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांना 
सेवाज्येष्ठता व तद्नुषंगीक आर्थीक लाभ मागण्याचा हक्क राहणार नाही. 

(ब) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पदोन्नत्या तात्पुरत्या 
स्वरुपाच्या आहेत. यास्तव या अधिकाऱ्यांना नियमीतपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. 

(क) मोटार वाहन निरीक्षक या संवर्गातून सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या संवर्गात 
पदोन्नत झालेल्या उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमीत करण्यात 
येतील. 

(ड) पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
एसआरव्ही-२०१५/प्र. क्र. ३०३/कार्या-१२, दि.१२.९.२०१६ मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्यात 
येईल. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६२९१६३२१९५४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KADAM 
DATTATRAY 
HANMANT 


(4.8. कदम) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांच सचिव, राजभवन, मुंबई 
पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: एमव्हिडी-१०१८/प्र.क्र.२०६(१)/परि-४, दि.२९.५.२०२० 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. संबंधित अधिकारी (परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत) 
६. सर्व प्रादेशिक/उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य (परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालयामार्फत) 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०.निवडनस्ती/परि-४ 


पृष्ठ २ पैकी ३ 


